संत जगमित्र सहकारी सूतगिरणी 
मर्या. टोकवाडी ता. परळी वै. जि. 


बीड या सूतगिरणीच्या अतिरिक्त 
जमीन विक्रीस परवानगी 
देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस््रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः जमीन-२०२४/प्र.क्र.०३ /टेक्स-१ (ब) 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय ( विस्तार), मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक :- २६.०२.२०२४ 


वाचा : आयुक्‍त THIN आयुक्तालय नागपूर यांचे पत्र जावक क्र. कार्या-४/सूतगि/ 
जमीन विक्री /संत जगमित्र /२३५ /, दिनांक ०४.०२.२०२४ 


प्रस्तावना : 

कार्यकारी संचालक, संत जगमित्र सहकारी सूतगिरणी मर्या. टोकवाडी ता. परळी 
वै. जि. बीड यांनी सूतगिरणीच्या अतिरिक्‍त जमिन विक्रिस परवानगी देणे बाबत शासनास 
विनंती केली आहे. आयुक्‍त वस्त्रोद्योग आयुक्तालय, नागपूर यांनी संत जगमित्र सहकारी 
सुतगिरणी मर्या. टोकवाडी ता. परळी वै. जि. बीड सूतगिरणीची अतिरिक्‍त जमिन 
विक्रीबाबतचा प्रस्ताव शासनास सादर केला आहे. त्यानुषंगाने संत जगमित्र सहकारी 
सूतगिरणी मर्या. टोकवाडी ता. परळी वै. जि. बीड या सूतगिरणीकडील दि बीड जिल्हा 
मध्यवर्ती बँक लि. बीड या बँकेकडून घेतळलेलल्या थकीत कर्जाची परतफेड करण्यासाठी 
एक वेळची विशेष बाब म्हणून परवानगी देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय : 


संत जगमित्र सहकारी सूतगिरणी मर्या.टोकवाडी ता.परळी वै. जि.बीड या 
सूतगिरणीची नोंदणी दि.१९.१२.१९९५ रोजी करण्यात आळी असुन नोंदणी 
क्र.बीएचआर/पीआरजी/ए/डीएच०६ आहे.सदर सूतगिरणीकडे एकूण १८.५६ 
हे.आर.जमीन असुन त्यापैकी सूतगिरणीच्या प्रकल्पाकरीता ६.४७ हे.आर.जमीन 
वापरण्यात आली आहे व अतिरिक्‍त १२.०९ हे.आर. जमिन सूतगिरणीकडे उपलब्ध आहे. 
संत जगमित्र सहकारी सूतगिरणी मर्या.टोकवाडी ता.परळी वै. जि.बीड या सूतगिरणीने दि 
बीड जिल्हा मध्यवर्ती बँक लि. बीड या बँकेकडून घेतलेले कर्ज सूतगिरणीने थकित केलेले 
आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः जमीन-२०२४/प्र.क्र.०३ /टेक्स-१ (ब) 


२. सबब, दि बीड जिल्हा मध्यवर्ती बँक लि. बीड या बँकेकडील थकीत कर्जाची 
परतफेड करण्यासाठी एक वेळची विशेष बाब म्हणून संत जगमित्र सहकारी सुतगिरणी 
मर्या. टोकवाडी ता. परळी वै. जि.बीड या सूतगिरणीस गिरणीकडे उपलब्ध गट क्र.१०७, 
१०८, १०९, ११०, १११, ११२, ११३, ११४, ११५, ११६, १५९, १६०, २२९ व २९२ मधील 
वर्ग १ ची १२.०९ हे.आर अतिरिक्‍त जमीन खालील अटींच्या पुर्ततेच्या अधिन राहुन विक्रीस 
शासन मान्यता देण्यात येत आहे :- 
१) संत जगमित्र सहकारी सूतगिरणी मर्या.टोकवाडी ता.परळी वै. जि.बीड या 
सूतगिरणीने सादर केलेल्या अतिरिक्त १२.०९ हे.आर जमिनीची विक्री ही 
ई-लिलावाद्वारेच (E - Auction) करावी. सदर ई-लिलावाची (E - Auction) संपूर्ण 
प्रक्रिया आयुक्त, वस्त्रोद्योग नागपूर यांनी राबवावी. 
2) ई-लिलावाद्वारे (₹ - Auction) जमिनीची विक्री करुन प्राप्त होणाऱ्या एकुण 
रकमेतून दि बीड जिल्हा मध्यवर्ती बँक लि. बीड या बँकेकडील थकीत कर्जाची 
परतफेड करण्यासाठी (One time Settlement) वापरावी. तसेच शिल्लक 
राहिलेल्या रकमेमधून शासकीय देणी सूतगिरणीने परत करावी. 
३) संत जगमित्र सहकारी सूतगिरणी मर्या.टोकवाडी ता.परळी वै. जि.बीड या 
सूतगिरणीने अतिरिक्‍त जमीन विक्री करुन मिळालेल्या रकमेमधून दि बीड जिल्हा 
मध्यवर्ती बँक लि. बीड या बँकेकडील थकीत कर्जाची परतफेड केल्याची तसेच 
शिल्लक राहिलेल्या रकमेमधून शासकीय देणी सूतगिरणीने परत केल्याची 
खातरजमा करण्याची संपूर्ण जबाबदारी SPAT, TAA नागपूर यांची राहील. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या http://www.maharashtra.gov.in 
या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक 
२०२४०२२६११०३५७४६०२ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by CHITRA RAVINDRA BISEN 


DN: IN, -GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, COOPERATION 
MARKETING AND TEXTILE DEPARTMENT, 
2.5.4.20=f789a84db3cd4420e2db86c40df943d84a7873bde6b5343 
0a5e3b150b091368e, postalCode=400032, ‘Mahara: 
॥। be -OBD6EA041CD6F49090B004C64DAAE9708BF029C7 
6F9B139C454C2A8EA66C7EA3, ‘CHITRA RAVINDRA BISEN 
2024.02.26 11:13:05 +05'30' 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
© आयुक्त TAM, THIN संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
» व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी वस्त्रोद्योग महासंघ मर्यादित, वकील 
हाऊस, मुंबई. 
« कार्यकारी संचालक, संत जगमित्र सहकारी सुतगिरणी मर्या.टोकवाडी ता.परळी वै. जि.बीड 
«७ निवडनस्ती (टेक्स १-अ/(टेक्स 9-49). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


